RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ११३ ( २ ) ] ] 


गुरुवार , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २१६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 

क्रमांक टिआरएस -०६ / २०२१ / प्र.क्र .१६ ९ / फ - ६.- महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू , भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ 
( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र 
वन नियमावली , २०१४ यात आणखी सुधारणा करून पुढील नियम करीत आहे : 

या नियमांना महाराष्ट्र वन ( सुधारणा ) नियमावली , २०२१ असे संबोधण्यात येईल . 
२. महाराष्ट्र वन नियमावली , २०१४ च्या नियम ५३ मध्ये , उपनियम ( १० ) च्या खंड ( ड ) मध्ये , “ राज्य 

सरकार ” या शब्दानंतर , “ किंवा महाराष्ट्राचे वन विकास महामंडळ मर्यादित ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात 


> 


१ . 


येतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गजेंद्र नरवणे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - २१६--१ 


- 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 22nd December 2021 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


No. TRS - 06 / 2021 / C.R . 169 / F - 6.- In exercise of powers conferred by the section 41 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , in its application to the State of Maharashtra , the Government of Maharashtra , hereby 
make the following rules , further to amend the Maharashtra Forest Rules , 2014 , namely : 


2 


> 


1 . 


2 . 


These rules may be called the Maharashtra Forest ( Amendment ) Rules , 2021 . 
In rule 53 of the Maharashtra Forest Rules , 2014 , in sub - rule ( 10 ) , in clause ( d ) , after the words the 
State Government , the words or the Forest Development Corporation of Maharashtra Limited ” shall 


be inserted . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


GAJENDRA NARWANE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE 


